न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील “वैज्ञानिक अधिकारी (संगणक गुन्हे, ध्वनी व 
ध्वनीफित विश्लेषण), गट-ब या पदासाठीच्या शौक्षणिक 
अर्हतेस समकक्ष अर्हता घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एफएसएल-०४२१/प्र.क्र.२३४/पोल-४ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १८ एप्रिल, २०२३ 
प्रस्तावना:- 
वैज्ञानिक अधिकारी (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफीत विश्लेषण), गट-ब पदाच्या अर्हतेच्या 
समकक्षेबाबत मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज क्र. २२/२०२३ प्रकरणी 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अभिप्रायांच्या अनुषंगाने मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने 
दि.०१.०२.२०२३ रोजी पारित केलेल्या आदेशान्वये शासनास अंतिम निर्णय घेण्याबाबत निदेशित केले होते. 
त्यानुषंगाने न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचाळनाळयाच्या आस्थापनेवरील “वैज्ञानिक 
अधिकारी (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण), गट-ब या पदाच्या सेवाप्रवेश नियमातील 
तरतुदीनुसार समतुल्य शैक्षणिक अर्हता घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून प्राप्त अभिप्रायांच्या अनुषंगाने खालील तक्त्यात रकाना क्र.३ मध्ये 
दर्शविलेल्या शैक्षणिक अर्हता या न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
वैज्ञानिक अधिकारी (सायबर गुन्हे,ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण), गट-ब या पदासाठी रकाना क्र.२ मध्ये 
दर्शविलेल्या सद्याच्या सेवाप्रवेश नियमातील शैक्षणिक अर्हतेस समकक्ष म्हणून ग्राहय धरण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


पदाचे नाव सद्याच्या सेवाप्रवेश नियमात विहीत केलेली| सद्याच्या शौक्षणिक अर्हतेस 
शैक्षणिक अर्हता समकक्ष म्हणून प्रस्तावित 
शैक्षणिक अर्हता 
शिका २ ३ 


वैज्ञानिक अधिकारी (संगणक 1. Degree and post graduate degree in| “B.Sc in Computer 
गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित) science faculty with Physics or Computer| Science” आणि “Master in 


विश्ळेषण),गट-ब Science or Electronics or Information and Computer Application 
Technology at least in second class (M.C.A.) awarded — by 
or recognized university 


2.Engineering Degree in Computer Science 
or Electronics or Information and 


Technology at least in second class 


२. प्रस्तुत शासन निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या मान्यतेने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.०९/२०२२-तांशि-२, दि.१६.०१.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः एफएसएल-०४२१/प्र.क्र.२३४/पोल-४ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०४२०१२००४०७०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


YOGESH nn 

MAHADEO GOSAVI उता 
(योगेश गोसावी) 

अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. (पत्राने) 

३. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. संचालक, न्यायसहायक विज्ञान संस्था, १५-मादाम कामा रोड, फोर्ट, मुंबई-३२ 

६. उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, 
नाशिक, अमरावती, कोल्हापूर, नांदेड 

७. उपसंचालक, लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, चंद्रपूर, धुळे, रत्नागिरी, ठाणे व 
सोलापूर 

८. महालेखापाल १/२(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, कोल्हापूर, नांदेड, 
चंद्रपूर, धुळे, रत्नागिरी, ठाणे व सोलापूर 

१२. निवड नस्ती, गृह विभाग (पोल-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


